महाराष्ट्र शासनामार्फत दाखल होणारी सर्व 
न्यायालयीन प्रकरणे / याचिका इ. ई-फायळिंग 
(७8-79) प्रणालीद्वारे दाखल करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२९१/का.१४ 
मुख्य इमारत, पाचवा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा : विधि व न्याय विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:३७०-२०२१/संकीर्ण/ई, 
दि.२०.१२.२०२१. 
शासन परिपत्रक 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०१ जानेवारी, २०२२ पासून शासनामार्फत दाखल करण्यात येणारी सर्व 
न्यायालयीन प्रकरणे / याचिका ई-फायलिंग (e-filing) प्रणालीद्वारे दाखल करण्याबाबत निर्देश दिले आहे. 
यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार दि.०१ जानेवारी, २०२२ पासून महाराष्ट्र 
शासनाचे सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांची संलग्न कार्यालये यांनी मा.मुंबई उच्च न्यायालयात व 
नागपूर/औरंगाबाद खंडपीठ येथे शासनामार्फत दाखल होणारी सर्व प्रकरणे / याचिका इ. ई-फायलिंग 
प्रणालीद्वारे संबंधित सरकारी वकील / अभियोक्ता यांचेमार्फत दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार संबंधित प्रशासकीय विभाग / कार्यालये यांनी संबंधित सरकारी वकील / अभियोक्ता यांचेशी योग्य तो 
समन्वय साधण्याबाबत संदर्भाधिन शासन परिपत्रक दिनांक २० डिसेंबर, २०२१ अन्वये सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. 


२. यासंदर्भात दि.२०.१२.२०२१ रोजी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत मा.उच्च 
न्यायालयाप्रमाणे दुय्यम न्यायालयात देखील शासनामार्फत दाखल होणारी सर्व न्यायालयीन प्रकरणे / याचिका 
इ. ई-फायलिंग (68-19) प्रणालीद्वारे दाखल करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. 


३. त्यास अनुसरून, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे अनुपालन करण्याच्या दृष्टीने दि.०१ जानेवारी, 
२०२२ पासून महाराष्ट्र राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयात शासनामार्फत दाखल होणारी सर्व प्रकरणे / याचिका 
इ. ई-फायलिंग प्रणालीद्वारे दाखल करणे बंधनकारक असल्याने याबाबत जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी 
अभियोक्ता /सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांनी योग्य ती कार्यवाही करावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२९१/का.१४ 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११२२३१७००२२१९१२ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PRAVIN ARUN KUMBHOJKAR: 
Pp R A V | N A R N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
DEPAI stalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4. 15 2aa9c93dd 1 1 cf6dO8eb9c32c25 1/947 1 6de23ff63e49022fdaffa If 
pseu m=6A79AD3FI , 
I er=27C674EF79FE187EBCDF4FA9C80062ECA97A210FBOD7B7554B8FA 
6075: 91, cn= IN ARUN KUMBHOJKAR 
Date: 2021.12.23 17:01:05 +05'30' 


(प्रविण अ. कुंभोजकर) 
उप विधि सल्लागार -नि- उपसचिव, विधि व न्याय विभाग 


203586300048160768829/॥8271020, 


Wa:- माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी 


१. 
2. 
. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

. मा. मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 

. संचालक, अभियोग संचालनालय, खेतान भवन, रू.नं.८, ५ वा मजला, जे.टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-२० 
. सहसचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर/औंरगाबाद 

g. 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 


उप सचिव (विधि), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१०. प्रबंधक, सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालय, 

११. सर्व जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता / सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता. 
१२. विधि व न्याय विभाग, अ/ ई/म - शाखा, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. निवड नस्ती / कार्यासन-१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


